विभागीय तृतियपंथीय हक्काचे संरक्षण आणि 
कल्याण मंडळाच्या संरचनेनुसार नियोजन 
विभागांतर्गत क्षेत्रीय स्तरावरील वरीष्ठ अधिकारी 
नामनिर्देशित करण्याबाबत ... 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०२०/प्र.क्र. ५६६/का-१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २५ ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा:- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे शासन निर्णय क्रमांक: तृतीय-२०१८/ 
प्र.क्र.२६/सामासू, दि. १३/१२/२०१८. 


प्रस्तावना:- 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: तृतीय२०१८/ 
प्र.क्र.२६/सामासू, दिनांक १३/१२/२०१८अन्वये राज्यातील तृतीयपंथी यांच्या कल्याणासाठी व 
त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने विभागीय स्तरावर "विभागीय तृतीयपंथीय हक्काचे 
संरक्षण आणि कल्याण मंडळ" स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. विभागीय तृतियपंथीय 
हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळाच्या संरचनेनुसार नियोजन विभागांतर्गत क्षेत्रीय स्तरावरील 
वरिष्ठ अधिकारी नामनिर्देशिन करणे आवश्‍यक आहे. यास्तव नियोजन विभागांतर्गत क्षेत्रीय 
स्तरावरील वरिष्ठ अधिकारी यांचे "विभागीय तृतीयपंथीय हक्काचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळ" 
वर नामनिर्देशिन करण्याचा विषय शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


नियोजन विभागांतर्गत क्षेत्रीय स्तरावरील वरिष्ठ अधिकारी म्हणून कार्यरत असळेळे "उप 
आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय" यांचे "विभागीय तृतीयपंथीय हक्काचे संरक्षण 
आणि कल्याण मंडळ" वर नामनिर्देशिन करण्यात येत आहे. त्यांनी "विभागीय तृतीयपंथीय हक्काचे 
संरक्षण आणि कल्याण मंडळा"च्या वेळोवेळी आयोजित होणा-या बैठकीस नियोजन विभागाचे वतीने 
उपस्थित राहावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२०/प्र.क्र. ५६/का-१४२७ 


महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरसदर शासन निर्णय 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८२५१२२२४८७४१६ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlekar 
Tu ५ h a r DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Planning Department, postalCode=400032, 
h st=Maharashtra, 
Pp 1 [| 1 5 ott a शी 2.5.4.20=6dd848a3 1422ed36ba4503d4744b6dc20833 
¢851babace12b16b7bba3f67cca2, cn=Tushar 
H i | | e ka | Purushottam Hirlekar 
Date: 2020.08.25 14:55:07 +05'30' 
(तु. पु. हिर्लेकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री/राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 

४.मा. प्रधान सचिव, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानमंडळ, 
मुंबई. 

५. सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसूल). 

६. उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी. 

७. आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे. 

८. उपसचिव, मुख्य सचिव यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

९. जिल्हाधिकारी (सर्व 

१०. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

११. उपसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त (समाजकल्याण विभाग). 

१३.सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी. 

१४. निवड नस्ती (का-१४२७७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


